माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७ (93)/ तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, HATA कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा: (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२२/ प्र.क्र.१२०/ 
तां.क.१, दिनांक ५ डिसेंबर, २०२२ 
(२) झासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, 2022 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान २.० मधील ५ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२२ 

रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके 
व सदर बक्षिस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१ येथील दिनांक ५ डिसेंबर, 
२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. 
प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित समितीकडून 
प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी 
केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७ (१३)/ तां.क.१ 


शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत नांदगाव 
खंडेश्वर नगर पंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या रू. १.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामाचा रू. १,०३,४१,१९७/- किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, नांदगाव 
खंडेश्वर नगर पंचायत यांनी हहर अभियंता, अमरावती महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता 
घेवून सादर केला आहे. नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायतीने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान 
सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या 
समितीच्या दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर 
समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायत यांनी सादर केलेल्या एकूण 
रू. १,०३,४१,१९७/- किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील रू. १८,९८,५४३/- एवढी 
देखभालीची कामे वगळता उर्वरित रू ८४,४२,६५४/- (रूपये ARAMA लक्ष बेचाळीस हजार 
सहाशे चोपन्न फक्त) च्या कामांना या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविल्या नुसार 
खालील परिच्छेद ४ मध्ये नमूद अटी व शातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
२.  नांदगाव-खंडेश्वर नगर पंचायतीने रू. १८,९८,५४३/- रकमेचा वापर देशी प्रजातीच्या 
वृक्षांची लागवड करण्यासाठी करावा. यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून त्यास 
संबंधित महानगरपालिकेच्या शहर अभियंत्याची तांत्रिक मंजूरी घेऊन स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेच्या स्तरावर अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्याची शिफारस समितीने केली. त्यासाठी 
पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायतीस “नगर पंचायत गट” 
राज्यस्तरावर द्वितीय क्रमांकासाठी रू. १.०० कोटी रक्कमेचे बक्षिस जाहिर करण्यात आले आहे. 
या बक्षिस रकमेपैकी रू. ५०.०० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
सदर बक्षिस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त परिच्छेद १ 
प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायतीस 
बक्षिस रकमेचा रू. ५०.०० लक्ष (रूपये पन्नास लक्ष फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण 
नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास झासन मान्यता देत आहे. 
४. ऊअटी gard 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा नांदगाव 
खंडेश्वर नगर पंचायत राहील. 

२) नांदगाव-खंडेश्वर नगर पंचायतीने तांत्रिक मान्यता घेवून सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास सादर केल्यानंतर त्यामधील कामांमध्ये 
सुधारणा केल्या आहेत. त्याकामांना तांत्रिक मान्यता घेण्यात आलेली नाही. यास्तव, 
सोबतच्या जोडपत्र -१ मधील अ.क्र. ५, ६, १०, १२व १३ येथील बाबीमधील सविस्तर 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७ (१३)/ तां.क.१ 


प्रकल्प अहवालास संबंधित महानगरपालिकेच्या sex अभियंत्याची तांत्रिक मान्यता 
घेवून नंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावर अंमलबजावणी करण्यास मान्यता 
देण्याची शिफारस समितीने केली. त्यासाठी पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घेण्याची 
आव्यकता राहणार नाही. 


३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा 
आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा 
अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

8) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव 
वाढ झाल्यास, त्यासाठी कोणतेही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले 
जाणार नाही. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९"११/.॥ीकीवा99$0॥8.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३१०११२०३२२६२५०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by SANDIP 5 KAMBLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, postalCod. 2, harashi 
2.5.4.20=5d7be2b5d92ced254370f6b4a45426 167 ed60f5 1dcb34812d7d246c9: 
9८8557८, pseudonym=79EA9C474F7D4F5206B9ED0C363B1 1911 FOA3D59, 

Number=1E6E3F448F34D 1DD3C4B0B04F8D07D573564E9568COF01BBF30 

2B61CD08D36F2, cn=SANDIP S KAMBLE 
Date: 2023.10.11 20:36:26 +05'30' 


(संदिप कांबळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


) 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

) विभागीय आयुकत, अमरावती विभाग, अमरावती 

) आयुक्त, अमरावती महानगरपालिका 

) जिल्हाधिकारी, अमरावती 

१० मुख्याधिकारी, नगर पंचायत नांदगाव खंडेश्वर 

११) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७ (१३)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७ (93)/ तां.क.१, 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०२३ चे सहपत्र 


अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च 
रू. 
| Tree plantation at Tree Plantation at SWM Plant 
3,0&, 848 
2 Tree Plantation at Payak Ground, Swale colony. ३,५३,६३८ 
3 Tree Plantation at Nandgaon Kaji, Mokhad Rasta, 
Dafan Bhumi 8,198,922 
8 Tree Plantation at various places ६,३३,३०७ 
& Nursery Development 
४,४१,६०३ 
& Tree plantation at Sanctioned layout MC Directed 
Plot १६,१४,३२५ 
9 Rain Water Harvesting 8,22, 892 
८ Percolation Pit 2,280,009 
९ EV Charger ५९,९९६ 
| qo Well Rejuvenation 9,3&,0&%8 
[aan ॥ १ Lake Rejuvenation 90,69,03& 
१२ | Solar ON Grid -¢ kWp for street light 2,90, 809 
१३ Solar ON Grid solar power pack- 3kwp (3 
Location) £60,083 
१७ | IEC activity 3,00,000 
एकूण ८४,४२,६५४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


